RNINo.MAHBIL / 2009 / 35827 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती 


वर्ष ७ , अंक ४३ ] 


गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २८ - नोव्हेंबर ३ , २०२१ / कार्तिक ६-१२ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे १४ , किंमत : रुपये १५.०० 


, 


. 


1 


प्राधिकृत प्रकाशन 
संकीर्ण सूचना व जाहिराती 

उरण नगरपरिषद , उरण 
क्रमांक . उनप / साप्रिव / सन २०२१-२०२२ 

सुधारीत आदेश 
क्र . उनप / बांवि / २४८३ / २०२१-२०२२ . - नगरपरिषद क्षेत्रांतील अनधिकृत बांधकामे यांना आळा घालण्यासाठी कठोर कारवाई करण्याबाबत 
शासनाच्या नगरविकास विभागाकडील परिपत्रक क्रमांक जीईएन -१० ९ ६ / ४५ / प्र.क्र .१५ / नवि -२७ , दिनांक ४ मार्च १ ९९ ६ आणि मा . आयुक्त तथा 
संचालक , नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय , मुंबई यांचेकडील स्थायी निदेश क्र . ४१ , क्र.नपप्रसं -२००६ / स्था.नि. / अन.बां . / प्र.क्र .१ ९९९ / क -४२ , 
दिनांक १३ डिसेंबर २००६ आणि नगरविकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक कडोंपम -१००६ / प्र.क्र .१ ९ २ / २००६ / नवि -२८ , दिनांक २ मार्च 
२०० ९ अन्वये सर्वकष सूचना देण्यात आलेल्या आहेत . त्यानुसार नगरपरिषदेने कार्यालयीन आदेश क्रमांक उनप / साप्रवि / ५१७६ / सन २००६ 
२००७ , दिनांक ६ मार्च २००७ अन्वये क्षेत्रीय अधिकारी व पर्यवेक्षण अधिकारी यांच्या नियुक्त्या केलेल्या आहेत . 

२. दरम्यान महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार मध्ये दिनांक १३ मार्च २०१२ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या सन २०१२ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक २ अन्वये महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम १८ ९ आणि महाराष्ट्र प्रादेशिक 
नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ५३ व ५६ मध्ये सुधारणा करण्यात आल्या असून सर्व अनधिकृत बांधकामे विषयक तक्रारींची 
पाहणी / शहानिशा करून उपरोक्त कलमान्वये त्वरीत कारवाई करण्यासाठी पदनिर्देशित अधिकारी नेमण्यांबाबत सुधारणा करण्यांत आल्या आहेत . 


- 


३. नगरपरिषदेने यापूर्वी नियुक्त केलेल्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांपैकी काही क्षेत्रीय अधिकारी सेवानिवृत्त झाले आहेत . व पर्यवेक्षीय अधिकारी 
यांची बदली झाली आहे . त्यामुळे व वरील सुधारणा विचारांत घेऊन यापूर्वीचे क्षेत्रीय अधिकारी व पर्यवेक्षीय अधिकारी नियुक्तीबाबतचे सर्व आदेश 
रद्द करून महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम १८ ९ आणि महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व 
नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ५३ चे पोट - कलम ( ८ ) मधील तरतुदींनुसार उरण नगरपरिषद हद्दीसाठी खालील प्रमाणे क्षेत्रीय अधिकारी व 
पदनिर्देशित अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहेत . 


+ 


भाग दोन ( संकीर्ण ) -१ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , 

ऑक्टोबर २८ - नोव्हेंबर ३ , २०२१ / कार्तिक ६-१२ , शके १ ९ ४३ 


अ.क्र . 


पदनिर्देशित अधिकारी 


क्षेत्रीय अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 


नेमून दिलेला प्रभाग 

( ३ ) 


( १ ) 


१ व २ 


, 


श्री . सचिन सुरेश भानुसे , रचना सहाय्यक , 

उरण नगरपरिषद . 


५ व ८ 


१ श्री . नरेंद्र रामजी उभारे , लिपीक , उरण नगरपरिषद 
२ श्री . संजय रामलाल परदेशी , लिपीक , 

उरण नगरपरिषद . 
३ श्री . वसंत वासुदेव कोळी , लिपीक , 

उरण नगरपरिषद . 


३ , ४ व९ 


६ व ७ 


४ श्री . रमेश विठ्ठल सरवदे , लिपीक , 

उरण नगरपरिषद . 


1 


४. वरीलप्रमाणे नियुक्त करणेत आलेल्या क्षेत्रीय अधिकारी यांनी त्यांना नेमून दिलेल्या प्रभागासाठी व पदनिर्देशित अधिकारी यांनी संपूर्ण 
उरण नगरपरिषद क्षेत्रासाठी शासनाच्या नगरविकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक कडोंमप -१००६ / प्र.क्र .१ ९ २ / २००६ / नवि -२८ , 
दिनांक २ मार्च २०० ९ मधील तरतुदी व महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम १८ ९ आणि महाराष्ट्र 
प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ५३ , ५४ , ५५ व ५६ मधील तरतुदींप्रमाणे कार्यवाही करणेची आहे . 

५. अनधिकृत बांधकामे याबाबत खालील नमूद केल्याप्रमाणे कार्यवाही प्राधान्याने करावयाची आहे . 
( १ ) आतापर्यंत प्राप्त झालेल्या सर्व अनधिकृत बांधकाम विषयक तक्रारींची पाहणी करून उचित कार्यवाही करणे . 

( २ ) नगररचना व नगरपालिका कायद्यांतील आवश्यक त्या परवानगीशिवाय केलेली बांधकामे , घेतलेल्या परवानगीशी सुसंगत नसलेली 
किंवा परवानगी देताना घातलेल्या अटींचा भंग करून केलेली बांधकामे , मंजूर तळपृष्ठ निर्देशांकापेक्षा ( F.S.I. ) जादा केलेली बांधकामे , घेतलेल्या 
परवानगीच्या कालावधी संपल्यानंतर केलेली कामे , परवानगीच्या विरुद्ध जाऊन केलेली कामे जसे - जमिनीच्या वापरांत विना परवाना बदल वगैरे 
अशा प्रकाराची बांधकामे अनधिकृत समजण्यांत यावीत . 

( ३ ) वरीलप्रमाणे आढळून येणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांवर पुढीलप्रमाणे कारवाई करावी . 

( अ ) असे अनधिकृत बांधकाम त्वरीत थांबविण्यात यावे . 
( ब ) असे अनधिकृत बांधकाम विहीत कार्यपद्धती वापरून पाडण्यात यावे . 
( क ) असे अनधिकृत बांधकामास जबाबदार असणाऱ्या व्यक्तींवर खटला भरणे . 

( ड ) घरमालकांच्या निष्काळजीपणामुळे किंवा जाणीवपूर्वक बांधकामाबाबत लगतच्या इतर इमारतींस वायुवीजन , प्रकाश व सांडपाण्याचा 
निचरा इत्यादी मुलभूत हक्कांपासून वंचित ठेवणारी बांधकामे किंवा परिसरास हानी पोहेचविण्यास जबाबदार असणाऱ्या व्यक्तींवर दंडात्मक 
कार्यवाही करणे . 

६. वरील परिच्छेद क्रमांक ३ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे श्री . सचिन सुरेश भानुसे , रचना सहाय्यक यांना उरण नगरपरिषद क्षेत्रासाठी पदनिर्देशित 
अधिकारी 

म्हणून 

घोषित करण्यांत आले आहे . पदनिर्देशित अधिकारी यांनी क्षेत्रीय अधिकारी यांचे कामकाजावर योग्य नियंत्रण ठेऊन उरण 
नगरपरिषद हद्दीमध्ये अनधिकृत बांधकामे तसेच अनधिकृत बांधकाम विषयक तक्रारी प्राप्त होताच उपरोक्त कलमान्वये योग्य ती कारवाई करावी 
व केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल मुख्याधिकारी यांचेकडे सादर करावयाचा आहे . 

७. अनधिकृत बांधकामांविरुद्ध कार्यवाही करण्यांत कसूर केल्यास महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , 
१ ९ ६५ चे कलम १८ ९ चे पोट - कलम ( १३ ) व महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ५६ - क मधील तरतुदींनुसार 
दोषसिद्धी नंतर तीन महिन्यांपर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीची कारावासाची शिक्षा किंवा रु . २०,००० = ०० पर्यंत असू शकेल इतक्या द्रव्यदंडाची 
किंवा दोन्हीही शिक्षा होऊ शकतात याची सर्व क्षेत्रीय अधिकारी व पदनिर्देशित अधिकारी यांनी नोंद घ्यावी . 


- 


हे आदेश तात्काळ अंमलात येत आहेत . 


उरण , 
दिनांक २० ऑक्टोबर २०२१ . 


संतोष माळी , 
मुख्याधिकारी . 


उरण नगरपरिषद . 


- 


רח 


3 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २८ - नोव्हेंबर ३ , २०२१ / कार्तिक ६-१२ , शके १ ९ ४३ 


PUBLIC TRUSTS REGISTRATION OFFICE NAGPUR REGION NAGPUR 


PUBLIC NOTICE 


( Section 50 A r / w Rule 7 & 7A of the Maharashtra Public Trusts Act , 1950 ) 

Application No. 71/19 u / s 50 - A ( 3 ) 


No. ACC - 23259 / 2021. — Whereas Shri ( 1 ) Govind Govardhandas Daga , ( 2 ) Sanjay Dattatraya 
Agnihotri , Applicant / Trustees of the trust namely Smt . Rupadevi Daga Charitable Turst & Sai 
Sudha Charitable Foundation Trust u / s 50 - A ( 3 ) of the M.P.T. Act - 1950 before the Assistant Charity 
Commissioner , Nagpur . So all the concerned having interest are hereby intimated to file the 
objection , if any , to the said application within 30 days , from the date of publication of this notice , 
before the Assistant Charity Commissioner , Nagpur , otherwise , it will be presumed that nobody 
has any objection for the said application and the said application will be finally decided on 26th 
October 2021 . 

This notice is given on this 27th day of September 2021 , under my signature and seal of the 
Assistant Charity Commissioner , Nagpur Maharashtra State , Mumbai . 


R. H. BADHE , 


Nagpur . 


Superintendent , 
Public Trusts Registration Office , 

Region , Nagpur . 


भाग दोन ( संकीर्ण ) -२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार 

ते बुधवार , 

ऑक्टोबर २८ - नोव्हेंबर ३ , २०२१ / कार्तिक ६-१२ , शके १ ९ ४३ 


९ 


जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग 
क्र . सिंजिप - फ / वित्त / ६ / १ / वाले / १५२७ / २०२१ 

प्रपत्र २१ ( ई ) 

नियम ६६ ( अ ) ( ८ ) व ( ९ ) 
जिल्हा परिषद जमा व खर्चाचा गोषवारा सन २०२०-२१ . 


जमा बाजू 


रक्कम रुपये 


खर्च बाजू 


रक्कम रुपये 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


आरंभिची शिल्लक 


२२७२३७७३६३ 


महसुली खर्च 


महसूल जमा 


१ अध्यक्ष 


१०६६७१५० 


१ कर आणि फी 


0 


२ सामान्य प्रशासन 


४०६३८०३२० 


२ स्थानिक उपकर 


३८६४७४ ९ 


३ शिक्षण 


४३०४१००४६७ 


३ स्थानिक कर 


५१५३३ ९ २ 


४ इमारत व दळणवळण 


४४४७४६७८५ 


६ ९९ ६०५ 


५ लघु पाटबंधारे 


१८८ ९ १८३ ९ ७ 


४ ( क ) अनुदाने 
४ ( अ ) अनुदाने 


७६ ९ ३ ९ २२७७७ 


६ वैद्यकीय 


२३८००५१ 


५ व्याज 


११० ९ २५६३८ 


२२८०७६८ 


७ आयुर्वेद 
८ सार्वजनिक आरोग्य 


६ पोलीस 


४५०० 


५६७४४४४२८ 


७ शिक्षण 


९ ७ ९ ० ९ २ 


९ सार्वजनिक आरोग्य व स्थापत्य 


८७४४१५ ९ २ 


८ वैद्यकीय 


३ ९ ६६८ 


१० व्याज 


o 


९ सार्वजनिक आरोग्य 


१२५०१३८ 


११ शेती 


८३०१८११८ 


१० शेती 


0 


१२ पशुसंवर्धन 


९ ७ ९ ६८ ९ ०६ 


३६१४२४ 


१३ जंगल 


0 


११ पशुसंवर्धन 
१२ कुटीरउद्योग 
१३ सार्वजनिक बांधकाम 


o 


१४ समाजकल्याण 


६६५ ९ ७४०६ 


७०६ ९ ०६३ 


१५ सहकार 


१४ निवृत्तीवेतन 


१६ उद्योग 


0 


१५ संकीर्ण 


८०५३२७५ ९ 


१७ समाजविकास 


१८ संकीर्ण 


९ ५३३०७७० 


१ ९ निवृतीवेतन 


५७४४७०६७२ 


२० संकीर्ण 


११४७ ९ ०४७३४ 


एकूण महसुली जमा 


७ ९ ०४८०२८०५ 


एकूण महसुली खर्च 


८०७ ९ ६५०५६४ 


भांडवली जमा 


भांडवली खर्च 


व्याजी कर्जे 


१५७२४ 


व्याजी कर्जे 


O 


बिनव्याजी कर्जे 


० 


बिनव्याजी कर्जे 


. 


अनामती 


१२६०५३ ९ २६ 


अनामती 


५५ ९ ४८००७ 


५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २८ - नोव्हेंबर ३ , २०२१ / कार्तिक ६-१२ , शके १ ९ ४३ 


जमा बाजू 


रक्कम रुपये 


खर्च बाजू 


रक्कम रुपये 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


तसलमाती 


४१७८ ९ ७७७ 


तसलमाती 


४०००५००० 


एकूण भांडवली जमा 


१६७८५ ९ ४२७ 


एकूण भांडवली खर्च 


९ ५ ९ ५३००७ 


वित्त प्रेषण 


४ ९ २२४१६०२ ९ 


वित्त प्रेषण 


४ ९ २२४१६०२ ९ 


एकूण महसुली + भांडवली + वित्तप्रेषण 


१२ ९९ ५०७८२६१ 


एकूण महसुली + भांडवली + वित्तप्रेषण 


१३० ९ ८०१ ९ ६०० 


अखेरची शिल्लक 


२१६ ९ ४३६०२४ 


एकंदर एकूण आरंभिचे शिलकेसह 


१५२६७४५५६२४ 


एकंदर एकूण अखेरचे शिलकेसह 


१५२६७४५५६२४ 


71 


जिल्हा 
परिषद 
सिंधुदुर्ग 

प्रपत्र २१ ( ई ) 

नियम ६६ ( अ ) ( ८ ) व ( ९ ) पंचायत समिती वाढीव उपकर जमाखर्चाचे विवरण पत्र सन २०२०-२१ . 
वैभववाडी कणकवली मालवण 

कुडाळ 
( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) रुपये रुपय रुपय 

रुपय 


अ.क्र . 


देवगड 


सावंतवाडी 


दाडामाग 


एकूण 


जमा खर्चाचे लेखाशिर्ष 

( २ ) 


वेंगुर्ला ( ८ ) 


( १ ) 


( ३ ) रुपये 


( १० ) 
रुपये 


रुपय 


रुपय 


रुपय 


१ 


१४८१३१ 


७ ९ ०११ 


४३२६३६ 


१६६४५८१ 


६७ ९ ६४६ 


१०७६२४१ 


७८७४८१ 


४७७४५० 


५३४५१७७ 


२ 


६३७०४५ 


४४३५१२ 


१०१३३१४ 


O 


६६०५२ ९ 


२७५४४०० ११४०६ 


११४०६ 


O 


O 


. 


0 


O 


o 


O 


० 


o 


0 


O 


0 


O 


. 


सुरुवातीची शिल्लक 
महसुली 
जमा 
वाढीव उपकर व प्रोत्साहन अनुदान व्याज बांधकाम 
मुदतवाढ 
दंड जुन्या सामानाची विक्री गतवर्ष हिशेब तपासणी वसुली पं.स.सभागृह / माकेट गाळे भाडे व्यपगत अनामती इतर जमा एकूण महसुली जमा 


. 


o 


O 


O 


o 


O 


o 


० 


O 


० ० ० ० ० ० ० 


o 


0 


o 


0 


३६०० 


O 


५३००० ७०२ ९ २ १००० 


O 


५६६०० ७०२ ९ २ २७७७३ 


२०००० 


३००० 


२८२ 


३४२० 


गुरुवार 

ते बुधवार , 

ऑक्टोबर २८ - नोव्हेंबर ३ , २०२१ / कार्तिक ६-१२ , शके १ ९ ४३ 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 


३१४०६ 


३००० 


६४०६४५ 


४४३५८३ 


११३७६०६ 


0 


२८२ 


६६३ ९ ४ ९ 


२ ९ २०४७१ 


३ 


भांडवली जमा 


O 


३१४५ 


२५८७१ 


५२०६३ 


१८६० 


९ ३७१७ 


० 


0 


0 


O 


३००००० 


२००००० २००००० २३१४०६ 


O 


o 


३१४५ ४४६७२८ 


२५८७१ ११६३४७७ 


१०७७८ १००००० ११०७७८ ७७४७२७ १२५२१७७ 


४ 


५२०६३ ५२०६३ ११२८३०४ 


३ ९ ३७१७ ३३१४१८८ 


३००० 


१८६० २१४२ ७८ ९ ६२३ 


६४०६४५ १०७३२८१ 


५ 


३७ ९ ५३७ 


८२०११ 


२१११३० ९ 


१८४३१२३ 


८६५ ९ ३६५ 


६ 


अनामती तसलमाती एकूण भांडवली जमा एकूण महसुली + भांडवली एकंदरीत आरंभींच्या शिल्लकेसह महसुली खर्च कृषी पशुसंवर्धन पाटबंधारे सार्वजनिक आरोग्य अभियांत्रिकी 
शिक्षण घरबांधणी 


o 


३०००० 


o 


१३ ९९ ५० 


१६ ९९ ५० 


O 


O 


. 


O 


O 


0 0 0 0 


O 


o 


O 


O 


० 


० ० ० ० ० 


० ० ० ० ० ० 


o 


O 


५ ९ ५२० 


५०००० 


११ ९ २५ 


५ ९ ४०० 


१८०८४५ 


o 


o 


o 


o 


अ.क्र . 


कणकवली 


मालवण 


जमा खर्चाचे लेखाशिर्ष 

( २ ) 


देवगड ( ३ ) 


वैभववाडी 

( ४ ) 


कुडाळ ( ७ ) 


वेंगुर्ला ( ८ ) 


सावंतवाडी 

( ९ ) 


दोडामार्ग ( १० ) 


एकुण ( ११ ) 


( १ ) 


भाग दोन ( संकीर्ण ) -३ 


६७ ९ ०० 


१४८७७५ 


२ ९ २५० 


२४५ ९ २५ 


o 


o 


० 


o 


१०००० 


१०००० 


o 


१४ ९९ ३० 


0 


२२५४६२ 


o 


२२३३ ९ ८ 


. 


O 


८०००० 


९ ३ ९९ ८ 


O 


३२००० 


५ ९ ८७ ९ ० ३१० ९९ ८ 
१३८५५०० २५७३४१ ९ 


३६४५०० 


१०५००० ४००००० १५५३८० 


३२०००० १७१४ ९ १ 


१४०००० 


१६१००० ५६०४ ९ ४ 


३३२३०४ 


५२७२५ 


६१६६०८ 


४३२२१ ९ 


२५२१ ९ ८ 


O 


O 


0 


O 


o 


o 


O 


. 


२१८५०० 


२४५८ ९ ६ 


९ १७३७ 


७३४६३३ 


सार्वजनिक आरोग्य समाज शिक्षण दळणवळण ५ % अपंग कल्याण समाजकल्याण महिला व बालविकास 
उर्जाविकास संकीर्ण एकूण महसुली खर्च भांडवली खर्च अनामती तसलमाती एकूण भांडवली खर्च एकूण महसुली + भांडवली अखेरची शिल्लक 
अखेर शिल्लकेसह एकंदर 


१२८५०० ९ ७७३४१ 


५०००० ७२२३०५ 


३३२३०४ 


५२७२५ 


११२५१०६ 


१०२४ ९ ५६ 


९९ ७३ ९ ० 


९ ७७ ९ ३३ 


६२१००६० 


७ 


१ ९ ७४८ 


१४२८ 


६६७४३ 


१०८७०५ 


७२१४२ 


२३८५४ 


0 


३२२१२५ 


o 


२ ९ ५०५ 
१००००० १२ ९ ५०५ 


१००००० ४२२१२५ 


१ ९ ७४८ 


१४२८ 


६६७४३ 


१०८७०५ 


७२१४२ 


२३८५४ 


८ 


३५२०५२ 


५४१५३ 


१०४४०८४ 


१२३३८११ 


१० ९ ७० ९ ८ 


१०२१२४४ 


७२२३०५ 


११०७४३८ 


६६३२१८५ 


गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २८ - नोव्हेंबर ३ , २०२१ / कार्तिक ६-१२ , शके १ ९ ४३ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 


९ 


७४६०२५ 


१०७०६० 


६७३१८ 


२०२७१८० 


२७४८५ ३७ ९ ५३७ 


२७८५८ ८२०११ 


२ ९ १ ९ ७ १०७३२८१ 


८७७४ ९ ८ २१११३० ९ 


१४४७३ ९ १२५२१७७ 


१० 


१८४३१२३ 


११२८३०४ 


७८ ९ ६२३ 


८६५ ९ ३६५ 


वल्लरी गावडे , मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी , 

जिल्हा 
परिषद 
, 
सिंधुदुर्ग 
. 


प्रजित 
नायर 
( 
भाप्रसे 
) 
, मुख्य कार्यकारी अधिकारी , , 
जिल्हा 
परिषद 
, 
सिंधुदुर्ग 
. 


७ 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २८ - नोव्हेंबर ३ , २०२१ / कार्तिक ६-१२ , शके १ ९ ४३ 

, 


1 


Serial No. M - 2149 


NOTICE 


FORBES & CO.LTD ( FORMERLY FORBES GOKAK ) 
Registered Office : Forbes Building , Charanjit Rai Marg , Azad Maidan , Fort , Mumbai , Maharashtra 400 001 

Web Site : http://www.forbes.co.in/ , 
Email Id : contact@forbes.co.in , Phone No : +912261358902 


Dear Sir / Madam 


This is with reference to your letter Dated : 28th November 2018 , regarding the captioned . 

We note that the undermentioned security / securities has / have been misplaced / lost and you desire to obtain 
duplicate certificate ( s ) against the same . 

Notice is hereby given that the certificate for the under mentioned securities of the company has / have been 
lost / mislaid and the holders of the said securities / applicants has / have applied to the company to issue duplicate 
certificates . 

Any person who has a claim in respect of the said securities , should lodge such claims , with the company as its , 
Registered Office within 15 days from this date else the company will proceed to issue the duplicate certificate 
without further intimation . 

Name of Holder & Joint Holder : Manoj Navinchandra Shah & Suvarna Manoj Shah 


FOLIO 
NUMBER 


CERTIFICATE 

No. 


DISTINCTIVE 
NUMBER 
FROM 


DISTINCTIVE 
NUMBER 

TO 


NUMBER OF 
SECURITIES 


( 2 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 1 ) 
FKM - 0002336 


( 3 ) 
7358194 


00097486 


7358233 


40 


FKM - 0002336 


00140654 


10359095 


10359104 


10 


FKM - 0002336 


00140655 


10359105 


10359114 


10 


FKM - 0002336 


00140656 


10329115 


10359121 


07 


TOTAL 


67 


Mumbai , 
Date : 19th October 2021 . 


Applicants , 
MANOJ NAVINCHANDRA SHAH , 

SUVARNA MANOJ SHAH . 


- 


९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २८ - नोव्हेंबर ३ , २०२१ / कार्तिक ६-१२ , शके १ ९ ४३ 


Serial No. M - 2150 


NOTICE 


TATA CONSULTANCY SERVICES LIMITED 


Regd . Office : Nirmal Building , 9th Floor , Nariman Point , Mumbai 400 021 . 
Notice is hereby given that the certificates for the undermentioned securities of the Company 
have been lost / mislaid and the holder ( s ) of the said securities / applicant has applied to the Company 
to issue duplicate certificates . 

Any person who has a claim in respect of the said securities should lodge such claim with the 
Company at its Registered Office within 15 days from this date , else the Company will proceed to 
issue duplicate certificates without further intimation . 


Name of the Holders 


No. of Securities 


Distinctive Nos . 


Kind of Securities 
and Face Value 


650 


Kusum Jain & 
Dinesh Jain ( Decd ) 


Equity shares of 
Re . 1 / - each 


1957447522-1957447846 
1970446985-1970447309 


KUSUM JAIN . 


Ghaziabad , 
Date : 23rd October 2021 . 


भाग दोन ( संकीर्ण ) -३ अ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार 

ते बुधवार , ऑक्टोबर २८ - नोव्हेंबर ३ , २०२१ / कार्तिक ६-१२ , शके १ ९ ४३ 

१ 


Serial No. M - 2151 


THE TATA POWER COMPANY LIMITED 


Bombay House 24 , Homi Mody Street , Mumbai 400 001 
NOTICE is hereby given that the certificates ( s ) for the under mentioned securities of the Company 
has / have been lost / misplaced and the holder ( s ) of 

the said securities / applicant ( s ) has / have applied to the Company 
to issue duplicate certificate ( s ) . 

Any person who has a claim in respect of the said securities should lodge such claim with the Company at its 
Registered office within 15 days from this date , else the Company will proceed to issue duplicate certificate ( s ) 
without further intimation . 


No. of 
Securities 


Company Name Distinctive 

Number ( s ) 


Certificate 
Number ( s ) 


Name ( s ) of the Folio No. Kind of Securities 
Holder ( s ) and 

and Face value 
jt . Holder ( s ) 

ifany 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 
Nore Abdul H5A0079113 Equity 
Rashid Ibrahim 

Shares of Rs . 1 / 


( 4 ) 
8000 


( 7 ) 
36206 


( 5 ) 

( 6 ) 
The TATA 77995051 
Power Company 78003050 

Limited . 


Mumbai . 
Date : 22nd September 2021 . 


ABDUL RASHID IBRAHIM NORE , 
Name of the Holder ( s ) Applicants ( s ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २८ - नोव्हेंबर ३ , २०२१ / कार्तिक ६-१२ , शके १ ९ ४३ 


MUMBAI PORT TRUST 
Traffic Department , Auction Sale Branch 

Notice of Sale 
No. TM / SW / 4-1 / 

X3012 / 2021 
The undermentioned goods lying uncleared for over two months from the date of landing will 
be sold by a e - Tender cum e - Auction sale on 15th November , 2021 or on any other subsequent date 
in conformity with the Provisions of section 61 and 62 of Major Port Trusts Act , 1963 , if the goods 
are not cleared within ten days from the date of this Notice . 

Page No. 1 
No. and kind of Pkgs . , Contents and to whom consigned 


Lying at NSWH3 ( AA / 02878 ) 

8 G / BAGS 
BRASS DECORATIVE ARTWARE ITEMS : ASH TRAY , CANDLE TRAY , BIG VASE / FLOWER POT , SMALL 
VASE / FLOWER POT . 
Con . AMBIANCE INDIA PVT LTD 
DEPE GLOBAL SHIPPING ( A ) PVT.LT 
Lying at NSWH2 ( AB / 03347 ) 

4 BLS 
MUTILATED RAGS REPACKED IN 18 G / BAGS 
Con .: SHAMS ENTERPRISES 191B . GROUND 
MARITIME SERVICES PVT . LTD . 
HYUNDAI MERCHANT MARINE INDIA PVT LTD . 
VIKAS SHIPPING AGENCY 
Lying at NSWH2 ( AE / 01099 ) 

110 PKGS 
3 MODELS OF HELICOPTER : 50 BLUE BOX HELICOPTER FOR AGE 14+ & 10 PINK BOX HELICOPTER 
FOR AGE 14+ ( REMOTE CONTROLLED ) . 50 ORANGE / YELLOW BOX ) RADIO CONTROLLED HELICOPTER 
FOR AGE 14+ 
Con .. RADHA IMPEX 
CMA CGM GLOBAL ( I ) PVT . LTD . 
Lying at NSWH2 ( AL / 00264 ) 

15 CTNS 
A ) PORTABLE POWER BANK , B ) USB CABLE 
Con . + GURUKRIPA ENTERPRISES 
MARITIME SERVICES PVT . LTD . 
Lying at 4 MOD ( AS / 00007 ) 

1 PLT 
TIGER BALM PLASTER ( PAIN RELIEVING PATCHES ) WITH ADHESIVE SHEET 


= 


( c 


Con .. PHARMALEAF INDIA PVTLTD 
MAC - NELS CONTAINER LINES 
Lying at 4 MOD ( AS / 00029 ) 

817 CTNS 
ASSORTED MOBILE ACCESSORIES WIRELESS AIR PODS , MOBILE BACK COVER , MOBILE 
BATTERIES , WIRED EAR PHONES , WIRELESS EAR PHONES , CAR CHARGER , CHARGING CABLES 
TYPE ) , ETC. 
Can . ( 1 ) CLASSIC TRADING 
Con . ( 2 ) : GLOBAL OCEAN LOGISTICS 
SHAHI SHIPPING LTD . 
CONTINENTAL SHIPPING SERVICES 
Lying at 4 MOD ( AS / 00032 ) 

20 CTNS 
PLASTIC TOYS FOR KIDS AIRSOFT GUNS & PLASTIC BALLS FOR SHOOTING . 
Con .. FAME ENTERPRISES 
SHAHI SHIPPING LTD . 
HMM SHIPPING INDIA PRIVATE LIMITED 
DINSHA SHIPPING AGENCY 
Lying at NSWH3 ( DD / 3733 ) 

3 CASES = 850 PIECES 
ECLIPSE PLANING SAW BLADE . 
Con .. BIPICO INDUSTRIES ( TOOLS ) PVT LTD 
TATA TEA LTD . 
Lying at NSWH2 ( MM / 06611 ) 

72 BALES 
EMPTY MILK BAGS , CARTONS ( PACKET ) MATERIAL : PLASTIC , PAPER , ALUMINIUM FOIL . 
Con .: 

KHATEMA FIBRES LTD 
PATVOLK ( DIVISION OF FORBES GOKAK LTD . ) 
VOLKART FLEMING SHIPPING & SERVICES LTD . 
Lying at NSWH 3 ( T / 2700 ) 

16 CASES 
TAM ROLLING BEARINGS WITHOUT PACKS ROLLING BEARINGS , MI : CHINA . 
Con .. KISHORILAL SHYAMSUNDER 
INDIAN MARITIME ENTERPRISES P. LTD . 


. 


Total Lots : 10 


TRAFFIC MANAGER . 


भाग दोन ( संकीर्ण ) -२ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार 

ते बुधवार , 

ऑक्टोबर २८ - नोव्हेंबर ३ , २०२१ / कार्तिक ६-१२ , शके १ ९ ४३ 


सांगली जिल्हा परिषद , सांगली 


क्रमांक जिपसां / विवि / संकलन / २६६२ / २१ 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १ ९ ६१ मधील कलम १३६ ( ९ ) आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या लेखा संहिता 
९९ ६८ मधील नियम क्र .६६ ( क ) मधील तरतुदीस अनुसरून सांगली जिल्हा परिषद व अधिनस्त सर्व दहा पंचायत समित्या यांचा सन २०२०-२०२१ या वित्तीय 
वर्षासाठीचा जमा व खर्चाचा गोषवारा 

( रक्कम कपयांत ) । 


तपशील 


फक्त जिल्हा परिषद 

मुख्यालय 


क.महांकाळ पंचायत 
मिरज पंचायत समिती 

समिती 


जत पंचायत समिती 


आटपाडी पंचायत 

समिती 


तासगाव पंचायत 

समिती 


वा 


७ 


१ 


२ 


आरंभीची शिल्लक 
एकूण जमा 
एकूण एकंदर 


६०६८०५ ९ ५० 
९ ३०२५ ९ ७२०७ 
१ ९ ० ९ ४०३ ९ ५७ 
१२६८३००५८४ 
६४११०२५७३ 


२०१ ९ ४३ ९ ४ 
११३८८५०५ 
२१ ९ ८२८ ९९ 

९ ३४६२५ ९ 
१२६३६६४० 


६१२६५६ ९ 
४२७६१७० 
२०४०२७३ ९ 
५०४ ९ ११३ 
५३५३५४६ 


६३४ ९ ४३८ 
७ ९ ४६४०८ 
१३४ ९ ५८४६ 
७४८८०६८ 
२००७७७८ 


एकूण खर्च 


५ 


अखेरची शिल्लक 


आरंभीची शिल्लक 


७ 


८ 


एकूण जमा 
एकूण एकंदर 
एकूण खर्च 


१३५ ९ ३२८ ९ ८२ 
८१५१०३१४४१ 
९ ५१०३५ ९ ६३ ९ 
७५२४४६६१२३ 
१ ९ ८५८ ९ ३५०८ 


२४३२४६ ९ ५ 
१२२ ९९ ४८७ ९ ५ 
१२४६२७३४ ९ ० 
२२३७ ९ ७८ ९ ०० 

८२ ९ ४५ ९ ० 


१५६८६८८ 
५४१६ ९ ८०१३ 
५४३२६६७० ९ 
५४०५१५७३४ 

२७५० ९ ६७ 


४७८५१६ ९ 
९ १५ ९ ०८२६२ 
१२०६ ९ ३४३१ 
९ १४२८१७० 

६४१ ९ ७३० 


९ 


१० 


अखेरची शिल्लक 


आरंभीची शिल्लक 


२०१८४५१७ 
२४३६५३०५ ९ 


२६४ ९ ५७६ 
२७४ ९ ६३६८ 


एकूण जमा 
एकूण एकंवर 


१६६४१ ९ ८४४ 
१२८२३८१६ ९ १ 
१४४८७११५३५ 
१ ९९९९ २७१०० 
-२४८८३६४३५ 


4 
( क ) जिल्हा परिषद स्विय निधी 
५५५६१३८ 

२६७ ९ ३८५ 
२१२३७०७३ 

५०४ ९ ४२३ 
१ ९ ७१३२ ९९ ६७२८८०८ 
१ ९ ७०६ ९ ०८ 

५२३४८८६ 
५०८७१०३ 

१४ ९ ३ ९ २२ 
( ख ) इस्तांतरीत योजना निधी 
१६६७३७ ९ ६ 

९ ७०७३८२ 
१५८८२०६८४७ ६०४०३ ९ ०५१ 
१६०४७८०६४३ ६ ९ ३७४६४३३ 
२५ ९ २४११६४३ ६० ९ ८४६२१५ 
१२३६ ९ ००० 

३ ९ ००१३८ 
( ग ) अभिकरण योजना निधी 
६२२१२५७ 

३५८०३०८ 
७५६६३१७ 

८३०४ ९९ ० 
१२७८७५७४ 

१ ९ ८८५२ ९ ८ 
८ ९ ८३६३० २० ९ ७६७२१ 
४८०३ ९ ४१ 

९ ०८५७७ 
( घ ) पंचायत समिती स्विय निधी 
१२७५२४८ 

५ ९ २०४ ९ 
१२ ९ ८२२ 

( १८५८७ 
१३ ९ ५०७० 

६० ९ ६२८ 
७८०७४४ 

२३२१४२ 
६१४३२६ 

३७७४७ ९ 
( ड ) पंचायत समिती देखभाल दुरूस्ती निधी 
이국 

८३०३८४ 
१७०६४५८ 

१६२३४६ 
९ ७७५५०० 

२४४२७३० 
१५२८२ ९९ 

७२३८६१ 
२४७२० ९ 

१७१८८६ ९ 
( च ) जिल्हा परिषद दिव्यांग कल्याण निधी 


३०१४५ ९ ४४ 


१ ९ ६०२५० 
९ ५५४८३२ 
१०७१५०८२ 
१०४०३७३६ 

९९ ३४१ 


१४ 


१५३५३७५७६ 
१४८ ९ २२४ ९ ७ 

४६ ९ ५०७ ९ 


एकूण खर्च 


२८ ९ ७१३३४ 


१५ 


अखेरची शिल्लक 


११७४६१० 


१६ 


आरंभीची शिल्लक 


६३७४६० 


एकूण जमा 
एकूण एकंदर 
एकूण खर्च 


२८ 


० 
o 
o 
o 
० 


५० ९ ०५१ 

१८७४१ 
५२७८०० 
१६८००० 
३५ ९ ८०० 


७३ ९ ६५ 

३ ९ ०६ 
७६२७१ 


९ ३४५५ 
६५० ९ १५ 
५६२४४२ 
८८४७३ 


४७००० 


२० 


अखेरची शिल्लक 


२ ९ २७२ 


० 


आरंभीची शिल्लक 
एकूण जमा 
एकूण एकंदर 


० 


८१७६०६० 
-६८ ९ ७८ ९ ५ 
१३५८२४५ 
१३५७८३० 


२३ 


२३३०२ ९ ७ 
የናካየድቃ 
३ ९ ६२४१४ 
३१८१३ ९ ६ 
७८००१८ 


o 


११०६ ९ ३ 
५५४ ९ ८२६ 
५६५२५१ ९ 
५३३८८४७ 

३ ९ ३६७२ 


o 


| কুফা 


२५ 


अखेरची शिल्लक 


o 


आरंभीची शिल्लक 


o 


olo 


० 


o 


२७ 
२८ 


एकूण जमा 
एकूण एकंदर 


९ २३५०८१३ 

४२१२३/१२ 
१६५६३ ९ २५ 
९ ३६ ९ ४ ९ ० 


o 


0 0 0 0 0 


O 


२ ९ 


० 
० 
० 


एकूण खर्च 


QULO 


३० 


o 


সর্শী ছিলেন 


७१ ९ ३६३५ 


o 


( ७ ) राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत कुक्कुट पालन योजना 


9 


O 


o 


२६ 


१७०६१ 


O 


o 


0 


५४३ 


आरंभीची शिल्लक 
२७ 

एकूण जमा 
२८ 

एकूण एकंदर 
२ ९ 

एकूण खर्च 


o 
० 


Qoloo 


० 


१७६०४ 


0 


O 


३० 


अखेरधी शिल्लक 


१७६०४ 


d 


३१ 
३२ 


आरंभीची शिल्लक 
एकूण जमा 
एकूण एकंदर 


२१४४ ९ १३८५० 
२०७४०२२३२०१ 
१२८८५ ९ ३७०५२ 
१०००२०६३२ ९ ७ 
२८८३०७३७५५ 


( ज ) एकूण एकंदर क + ख ++ ats + च + छ 
२ ९ ७ ९ ५४८१ १६३८८५०० 

४७ ९ ४२ ९ ६२ 
२६०८७३६५ ९ ७ ६ ९९ ०२४३ ९ ७ १३७८३४०२१७ 
२६३८५३१ ९९ ८ ६३५४१२८ ९ ७ १४२६२८३१७ ९ 
१६ ९ ५४१०४२७ ६२७०१३ ९ १२ १३ ९९ ५ ९ ७०५२ 
२३१२१५७१ ८३ ९ ८ ९ ८५ 

२६६८६१२७ 


१८५ ९ ४०५८ 
५६६ ९ ५५८४२ 
५८५२४ ९९ ०० 
५७५ ९ ४१० ९ १ 

९ ३०८८० ९ 


१३०४३०१० 
१२८१६४७८३ 
९ ५१२०७७१३ 
१३८०७४७ ९ ४ 

१३१३२ ९९९ 


३४ 


एकूण खर्च 


अखेरची शिल्लक 


१३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २८ - नोव्हेंबर ३ , २०२१ / कार्तिक ६-१२ , शके १ ९ ४३ 


। 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १ ९ ६ ९ मधील कलम १३६ ( ९ ) आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या लेखा संहिता १ ९ ६८ 
मधील नियम क्र . १६ ( क ) मधील तरतुदीस अनुसरून सांगली जिल्हा परिषद व अधिनस्त सर्व दहा पंचायत समित्या यांचा सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षासाठीचा जमा 
व खर्चाचा गोषवारा 

( रक्कम कपयांत ) 


अ.क्र . 


तपशील 


जिल्हा परिषद मुख्यालय व 
सर्व दहा पंचायत समित्या 
यांची एकूण एकंदर 


शिराळा पंचायत 

समिती 


विटा पंचायत समिती वाळवा पंचायत समिती 


कडेगाव पंचायत 

समिती 


पलूस पंचायत समिती 


२ 


१२ 


१३ 


आरंभीची शिल्लक 


8 ՃԿԿՇՇՆ 


२ 
स 


एकूण जमा 

एकूण एकंदर 
एकूण खर्च 


३४०५८४८ 
४२० ९ ०६२ 
७६१४ ९९ ० 
४७२०६५५ 
२८ ९ ४२५५ 


४ ९ १४८०३ 
८५७०६५ ९ 
४२०४०१३ 

다 . 


६४५६०० ९ 
५४२ ९ ८२७ 
२१८८५८३६ 
५१६४७७ ९ 
५ ९ २१०५७ 


६६ ९ ३३ ९ ८६१ 
१३७०२६०३७ ९ 
२०३ ९ ६००२४० 
१३४०१ ९ ६२५५ 
६ ९९ ४०३ ९ ८५ 


५ 


अखेरची शिल्लक 


आरंभीची शिल्लक 
एकूण जमा 
एकूण एकंदर 


१० 

११ 
( क ) जिल्हा परिषद स्त्रिय निधी 
८५३६१२० 

९ ३७४०१२ 
१०००८६३२ 

४८०३२६ ९ 
१८५४४८२ श १४ ९ ७७३६१ 
१२७६२१७८ 

५४२ ९ ५३२ 
५७८२६४४ ८७५७८२ ९ ६ 

( ख ) हस्तांलरीत योजना निधी 
ተናወን ३५७०६ ९ ६ 
१४८६६६ ९ ०७७ ५६ ९ १ ९ ००८५ 
१५०३०२२७८ ९ ५६४७६०७८ ९ 
९ ४ ९ ७७७५२२३ ५६०१५०४०४ 
५२४७५६६ 

४६२०३७७ 
( ग ) अभिकरण योजना निधी 
३८७४८२० 
६०३८४२४ ४४३८७०३ 


८ 


६८७८८०२ 
४ ९९ ००२६६२ 
४ ९ ७८८१४६४ 
४ ९ ३८ ९ २२ ९९ 

३ ९ ८ ९९ ७३ 


४ ९ ५१८५२ 
५ ९ २८४६३३६ 
५१७७ ९ ८२८८ 
५१४५४८५३० 

३२४ ९ ६५८ 


४०७०५०५ 
४५७४८१५५ ९ 
४६१५५२०६४ 
४५ ९ ०१२१०७ 
२५३ ९९ ५७ 


१४५२२१३४८० 
१६५३ ९९ २२२३५ 
२७ ९ ८४१३५६१५ 
१५ ९ ४४८७८ ९ ५१ 

२०३ ९ २५६६६५ 


स 


एकूण खर्च 


१० 


अखेरची शिल्लक 


आरंभीची शिल्लक 


९ ३३४ ९ ८ 


२ ९ ५ ९ ३ ९ ७ 


३७११८ ९ ६ 
७५४८७२ 


무국 


८७ ९ २४० 


४८७७२०३ 


एकूण जमा 
एकूण एकंदर 
एकूण खर्च 


४४६८७६८ 


१ ९९ ३२४४ 


५१८५३ ९ ८ 


७८३६६०० 


१८१२७३८ 
२६१३२७१ 


२०२४३४०५६ 
१४ ९ ५६४५६ ९९ 
१६ ९ ८०७ ९ ७५५ 
१४२८८७४५२४ 

२६ ९ २०५२३१ 


३७८७८८ ९ 


७३०२७०७ 


४५ ९ ५४७५ 


३३८१४५१ 


अखेरची शिल्लक 


६७८८७ ९ 


१ ९ ८७६७ 


४४४७२३ ९ 


२६ ९ ०५३७ 

५८ ९९ २१ 
( घ ) पंचायत समिती स्विय निधी 

८६७८४ 
३१४६ 

४२६३ 


१६ 


आरंभीची शिल्लक 


୨୧୪ 


१७ 


एकूण जमा 
एकूण एकंदर 


२१७२७ 

१०८५ 
२२८ ९ २ 


१८ 


३६ ९ ०७ 


९ १०४७ 
७४७२२ 


२२ ९ ७६५ 

७६१८ 
२३७३८३ 
४८८५२ 
१८८५३ 


२५७१ 
७३७२८ 
२०००० 
६३७१८ 


३५२ ९ १५७ 

९९ २३ ९ ४ 
३७२२५५१ 
१ ९ ३३२०८ 
९ ७८८३४३ 


१ ९ 


एकूण खर्च 


९ २ ९९ 


२० 


अखेरची शिल्लक 


१३५१३ , 


२१ 


आरंभीची शिल्लक 


२२ 


o 


एकूण जमा 
एकूण एकंदर 


३६ ९ ०७ 

१६३२५ 
( ड ) पंचायत समिती देखभाल दुरूस्ती निधी 
१३१७ ९ ७१२ 

१ ९ ०५१४ 
९९ ५८४ ९ ३ 

७५००४७ 
२३१३८२०५ 

९ ४०५६१ 
१२२७ ९९ ४ ९ 

३८ ९ १२२ 
१०८५ ९ ०५६ 

५५ ९ ४४० 
( च ) जिल्हा परिषद दिव्यांग कल्याण निधी 


२३ 


२२२१४८० 
९ ५ ९ ०५३६० 
२८१२६८४० 
१५६२५०७२ 
२५० ९ ७६८ 


1 


१५४२८७ 
६४८८५१ 
८०३०३८ 
६४४०२४ 
१५ ९ ०१४ 


२७२६२३६ ९ । 
३० ९ ३६६८३ 
५८१ ९९ ०५२ 
४१०६७५ ९९ 
९ ७१३१४५३ 


२४ 


एकूण खर्च 


२५ 


अखेरची शिल्लक 


० 


O 


o 


२७ 


आरंभीची शिल्लक 
एकूण जमा 
एकूण एकंदर 


o 


o 


O 


o 


२८ 


O 


0 


0 


० 


९ २३५०८ ९ ३ 

४२२२३१२ । 
१६५६३१२५ 
९ ३६ ९ ४ ९ ० 
७१ ९ ३६३५ 


२ ९ 


० 


o 


एकूण खर्च 


010 


३० 


अखेरची शिल्लक 


0 


० 


o 


( छ ) राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत कुक्कुट पालन योजना 


आरंभीची शिल्लक 


o 


o 


o 


O 


० 


१७०६१ 


२६ 
२७ 


o 


. 


0 


0 


५४३ 


२८ 


० 


a 


o 


O 


एकूण जमा 
एकूण एकंदर 
एकूण खर्च 


o 


१७६०४ 


२ ९ 


0 


O 


० 


o 


o 
० 


अखेरची शिल्लक 


o 


0 


० 


0 


९ ७६०४ 


आरंभीची शिल्लक 


३२ 
३३ 
३४ 
३५ 


एकूण जमा 
एकूण एकंवर 
एकूण खर्च 


१४०१८२७३ 
४ ९ ५ ९ ६७६८२ 
५० ९९ ८५ ९ ५४ 
५०२४ ९ ०१३४ 

७५७५८२० 


( ज ) एकूण एकंदर क + ख ++ a + s + + छ 
४ ९९ ७८ ९९ ५ १३ ९ ६८७७ ९ १२७ ९ २४४३ 
१५१२६७७७७२ ५७११८६३६७ ५३३७५३३५७ 
१५५४६५५ ९ ६७ ५८५१५५१४६ ५४६५४५८०० 
१५३० ९ १ ९ २५७ ५७०६२ ९ २५४ ५३६०४०४३८ 

२४५३६७१० १४५२५८ ९ २ २०५०५३६२ 


१३७१ ९ २४५ 
४६८४४००१ ९ 

४८२१५१२५६ 
४६ ९ ०२०३७१ 
ए ३१३०८८५ 


२३६७१४६७ ९ ५ 
१ ९ ४३३१७०१४८ 
२१८००३ ९ ६ ९ ४१ 
१८७६६३२००२५ 

३०३३ ९९ ६ ९९ ५ 


अखेरची शिल्लक 


, 


राहुल कदम , 
मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी , 
सांगली जिल्हा परिषद , सांगली . 


चंद्रकांत गुड्डेवार , 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी , 
सांगली जिल्हा परिषद , सांगली . 


१४ 


- 


M 


महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित 


1 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २८ - नोव्हेंबर ३ , २०२१ / कार्तिक ६-१२ , शके १ ९ ४३ 

महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित 
महापारेषण 

प्रस्तावित योजनांची अधिसूचना 

क्र.एमएसईटीसीएल / सीओ / पीएस / स्किम -१ / आरई - ओआरसी / पीएन / ६१८८ 
विद्युत कायदा , २००३ च्या कलम १६४ प्रमाणे व महाराष्ट्र शासनाच्या आदेश क्रमांक ०६ / प्र.क्र .३१२ / ऊर्जा / ४ , दिनांक २४ ऑगस्ट २००६ 
( शासकीय राजपत्र , पान क्रमांक २८० ) नुसार , महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनीस प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार , खाली नमूद केल्याप्रमाणे 
अति उच्च दाब पारेषण योजनेचे डी . डी . एफ . अंतर्गत काम हाती घेण्याचे प्रस्तावित करीत आहे . या सर्व अधिकारांचा वापर प्रस्तावित योजनेतील 
विजेचे पारेषण , वितरण अगर म.रा.वि. पारेषण कं . मर्या . च्या समन्वय , संचलन व सुव्यवस्था या कामाकरिता पारेषण कंपनीद्वारे करण्यात येईल . 
जनतेच्या माहितीकरिता ही अधिसूचना देण्यात येत आहे . 

२. खालील योजना त्या भागातील अति उच्च दाब ग्राहकांच्या वाढत्या विजेची गरज पुरविण्यासाठी व नवीन ग्राहकांना वीज पुरवठा 
करण्यासाठी , तसेच विद्युत पुरवठा तसेच विद्युत प्रणाली सक्षम करण्यासाठी आहे . 

( अ ) औरंगाबाद जिल्ह्यातील ऑरीक सिटी , शेंद्रा येथे मे . आयनॉक्स एअर प्रोडक्ट प्रा . लि . यांना १३२ के.व्ही . क्षमतेवर २१.० ९ २ मे . 
वॅट विद्युत पुरवठा करणेबाबत . मे . आयनॉक्स एअर प्रोडक्ट प्रा . लि . यांनी महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादितच्या देखरेखीखाली 
करावयाची कामे . ( १ ) मेन कंट्रोल रूम , गॅट्री पायाभरणी , उपकरणे पायाभरणी , मेटल स्प्रेडींग व जी.आय. पाईपलाईन , केबल ट्रेंच , मीटरींग 
रूम , डब्ल्यू.बी.एम . रोड कम अस्फाल्टींग , आणि चेनलींक फेसिंगसहित १३२ के.व्ही . उपकेंद्राची मे . आयनॉक्स एअर प्रोडक्ट प्रा.लि. 
यांच्या जागेत उभारणी करणे . ( i ) १३२ के . व्ही . आयनॉक्स एअर उप केंद्रात -१३२ के.व्ही . वाहिनी बे - २ बे ( ii ) १३२ के.व्ही . आयनॉक्स एअर 
उपकेंद्रात १३२ के.व्ही . मिटरींग बे उभारणे -१ नं . ( एम.ई.आर.सी. मिटरींग कोड २०१ ९ अन्वये मेन व चेक मीटर सहित ) ( iii ) २२० व्होल्ट 
व ४८ व्होल्ट बॅटरी व बॅटरी चार्जर ( iv ) एफ.ओ.टी.ई उपकरण ( v ) १३२ के.व्ही.पी.टी. बे -१ नं . ( २ ) १३२ के.व्ही . स्टरलाईट - ह्योसंग 
वाहिनीवर मे . आयनॉक्स एअर प्रोडक्ट प्रा.लि. शेंद्रा डी.एम.आय.सीपर्यंत लिलो वाहिनी उभारणे ( भूमिगत केबल वाहिनी - ०.१ कि.मी. ) 
( ३ ) एबीटी मोजणी व इतर संलग्न उपकरणे उभारणे ( ४ ) स्काडा प्रणाली उभारणे . या योजनेचा अंदाजित खर्च रू . ६ ९ २.३३ लाख 


. 


1 


, 


+ 


. 


इतका आहे . 


३. परवानेधारक अगर हितसंबंध असलेल्या व्यक्तीने हवे असल्यास , ही सूचना प्रसिद्ध केलेल्या तारखेपासून दोन महिन्यांच्या आत 
महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादितच्या विचाराकरिता पारेषण कंपनीस प्रतिवेदने पाठवावीत , अशी त्यांना अधिसूचना देण्यात येत आहे . 
याबाबतची अधिक माहिती अधीक्षक अभियंता ( योजना- I ) , महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित , ३ रा मजला , प्रकाशगंगा , 
प्लॉट नं . सी -१ ९ , बांद्रा - कुर्ला संकुल , बांद्रा ( पूर्व ) , मुंबई ४०० ०५१ यांचेशी वेळीच संपर्क साधून मिळू शकते . 

, 


मुंबई , 
दिनांक २१ ऑक्टोबर २०२१ . 


नसीर कादरी , 
संचालक ( प्रकल्प ) . 


ON BEHA ( LF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 
PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


